RNI No . MAHBIL / 2009/39966 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४, अंक ३ ] 


गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ , २०१८ / माघ २६- फाल्गुन २, शके १९३९ [ पृष्ठे १२, किंमत : रुपये २३.०० 


मपचाय 


C 


नयमा 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार -ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
( महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, १९८७ चा नियम ३, ४ व ५ ) 
क्रमांक ससाशा / कार्या-१/जिपपंस / गट स्थापना/ २०१७. - रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली पंचायत समिती मधील १२ सदस्यांची सार्वत्रिक 
निवडणूक माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये झालेली आहे . 

___ ज्याअर्थी, दापोली पंचायत समिती मध्ये एकूण १२ सदस्य आहेत व त्यात राजकीय पक्षांचे संख्याबळ पुढीलप्रमाणे आहे. नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस 
पार्टी- ७, शिवसेना- ५ असे आहे. आणि , 

ज्याअर्थी, दापोली पंचायत समितीमधून शिवसेना या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या ५ सदस्यांनी “ शिवसेना दापोली पंचायत समिती 
पक्ष ” या नावाचा पंचायत समिती गट स्थापन केला असलेबाबत कळविले असून, त्यासोबत विहित नमुन्यात माहिती व आवश्यक ते कागदपत्र 
जोडलेले आहेत . 

त्याअर्थी, मी, प्रदीप पी . जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी असे सूचित करीत आहे की , श्री . मनोज भागोजी भांबीड व इतर ५ सदस्य , पंचायत समिती 
व गटनेता, “ शिवसेना दापोली पंचायत समिती पक्ष ” सदस्य गट , पंचायत समिती, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी यांचे दिनांक ३ मार्च २०१७ च्या 
पत्राप्रमाणे दापोली पंचायत समितीमध्ये स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या “ शिवसेना दापोली पंचायत समिती पक्ष ” सदस्य गटातील खालील ५ 
सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात विहित नमुन्यातील नोंदवहीत करण्यात आली आहे. 

" शिवसेना दापोली पंचायत समिती पक्ष " गटातील सदस्यांची नावे 


अनुक्रमांक पंचायत समितीचे नाव 


आघाडी / पक्ष / गटाचे नाव 


urmd3 


पंचायत समिती सदस्यांचे नाव 

___ ( ३ ) 
श्री . मनोज भागोजी भांबीड 
श्रीमती अनन्या महेंद्र रेवाळे 
श्रीमती स्नेहा मनोज गोरिवले 
श्रीमती भावना भावेश धामणे 
श्रीमती वृशाली अमोल सुर्वे 


दापोली 


“ शिवसेना दापोली पंचायत समिती पक्ष " 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ . 


प्रदीप पी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 


भाग एक - अ -( को .वि. पु.) - १ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१, २०१८ / माघ २६- फाल्गुन २, शके १९३९ 

जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
(महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम १९८७ चा नियम ३, ४ व ५ ) 
क्रमांक ससाशा / कार्या-१/जिपपंस / गट स्थापना / २०१७. - रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड पंचायत समिती मधील १४ सदस्यांची सार्वत्रिक निवडणूक 
माहे फेब्रुवारी , २०१७ मध्ये झालेली आहे . 

ज्याअर्थी, खेड पंचायत समिती मध्ये एकूण १४ सदस्य आहेत व त्यात राजकीय पक्षांचे संख्याबळ पुढीलप्रमाणे आहे.नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस 
पार्टी- ५, शिवसेना -८ , महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना -१ असे आहे . आणि , 

ज्याअर्थी, खेड पंचायत समितीमधून शिवसेना या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या ८ सदस्यांनी “ शिवसेना खेड पंचायत समिती पक्ष ” या 
नावाचा पंचायत समिती गट स्थापन केला असलेबाबत कळविले असून, त्यासोबत विहित नमुन्यात माहिती व आवश्यक ते कागदपत्र जोडलेले 
आहेत . 

त्याअर्थी, मी , प्रदीप पी. जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी असे सूचित करीत आहे की, श्री. विजय श्रीपत कदम व इतर ८ सदस्य , पंचायत समिती व 
गटनेता, “ शिवसेना खेड पंचायत समिती पक्ष ” सदस्य गट , पंचायत समिती, खेड , जिल्हा रत्नागिरी यांचेदिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या पत्राप्रमाणे 
खेड पंचायत समितीमध्ये स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या “ शिवसेना खेड पंचायत समिती पक्ष ” सदस्य गटातील खालील ८ सदस्यांची नोंद या 
कार्यालयाचे अभिलेखात विहित नमुन्यातील नोंदवहीत करण्यात आली आहे. 

" शिवसेना खेड पंचायत समिती पक्ष " गटातील सदस्यांची नावे 
अनुक्रमांक पंचायत समितीचे नाव पंचायत समिती सदस्यांचे नाव 

आघाडी / पक्ष / गटाचे नाव 

( ४ ) 


( ३ ) 


ars 


m 


४ 


खेड 


" शिवसेना खेड पंचायत समिती पक्ष " 


श्री . विजय श्रीपत कदम 
श्रीमती भाग्यश्री भालचंद्र बेलोसे 
श्रीमती अनिता अनिल खेराडे 
श्रीमती अपर्णा अनिल नक्षे 
श्री . राजेंद्र दगडू कदम 
श्री . गणेश तुळशीराम मोरे 
श्री . संजय काशिनाथ आंब्रे 
श्री . कृष्णा बंडू लांबे 


5 


w 


9 


v 


रत्नागिरी, 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ . 


प्रदीप पी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१, २०१८ / माघ २६- फाल्गुन २, शके १९३९ ३ 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
( महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, १९८७ चा नियम ३, ४ व ५ ) 
क्रमांक ससाशा/ कार्या-१/जिपपंस / गट स्थापना / २०१७. रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर पंचायत समिती मधील ८ सदस्यांची सार्वत्रिक 
निवडणूक माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये झालेली आहे. 

ज्याअर्थी, गुहागर पंचायत समिती मध्ये एकूण ८ सदस्य आहेत व त्यात राजकीय पक्षांचे संख्याबळ पुढीलप्रमाणे आहे. भारतीय जनता 
पक्ष-१, नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी-५, शिवसेना -२ असे आहे. आणि ; 

ज्याअर्थी, गुहागर पंचायत समितीमधून नॅशनॅलिस्ट काँग्रसे पार्टी या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या ५ सदस्यांनी “ गुहागर तालुका 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ” या नावाचा पंचायत समिती गट स्थापन केला असलेबाबत कळविले असून, त्यासोबत विहित नमुन्यात माहिती व आवश्यक 
ते कागदपत्र जोडलेले आहेत . 

त्याअर्थी, मी , प्रदीप पी. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी असे सूचित करीत आहे की , श्री . पांडुरंग तुकाराम कापले व इतर ५ सदस्य, पंचायत समिती 
व गटनेता, “ गुहागर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ” सदस्य गट , पंचायत समिती, गुहागर , जिल्हा रत्नागिरी यांचे दिनांक ८ मार्च २०१७ च्या 
पत्राप्रमाणे गुहागर पंचायत समितीमध्ये स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या “ गुहागर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ” सदस्य गटातील खालील ५ 
सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात विहित नमुन्यातील नोंदवहीत करण्यात आली आहे . 

“ गुहागर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ” गटातील सदस्यांची नावे 
अनुक्रमांक पंचायत समितीचे नाव पंचायत समिती सदस्यांचे नाव 

आघाडी/ पक्ष / गटाचे नाव 
( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . पांडुरंग तुकाराम कापले 

श्रीमती विभावरी विनायक मुळे 
गुहागर श्री . सुनिल किसन पवार 

“ गुहागर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी " 
श्रीमती पुनम सुभाष पाष्टे 
श्री . सिताराम महादेव ठोंबरे 


|o 


r 


m 


- 


5| 


रत्नागिरी, 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ . 


प्रदीप पी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ , २०१८ /माघ २६- फाल्गुन २, शके १९३९ 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

___ अधिसूचना 
( महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चा नियम ३, ४ व ५ ) 
क्रमांक ससाशा/ कार्या-१/जिपपंस / गट स्थापना/ २०१७. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण पंचायत समिती मधील १८ सदस्यांची सार्वत्रिक 
निवडणूक माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये झालेली आहे ; 

___ ज्याअर्थी, चिपळूण पंचायत समिती मध्ये एकूण १८ सदस्य आहेत व त्यात राजकीय पक्षांचे संख्याबळ पुढीलप्रमाणे आहे. नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस 
पार्टी-९, शिवसेना-९, असे आहे. आणि , 

ज्याअर्थी, चिपळूण पंचायत समितीमधून नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या ९ सदस्यांनी “ चिपळूण तालुका 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ” या नावाचापंचायत समिती गट स्थापन केला असलेबाबत कळविले असून, त्यासोबत विहित नमुन्यात माहिती व आवश्यक 
ते कागदपत्र जोडलेले आहेत . 

त्याअर्थी, मी, प्रदीप पी ., जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी असे सूचित करीत आहे की , श्री. नंदकिशोर दत्तात्रय शिर्के व इतर ९ सदस्य, पंचायत समिती 
व गटनेता, “ चिपळूण तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ” सदस्य गट , पंचायत समिती, चिपळूण, जिल्हा रत्नागिरी यांचे दिनांक ८ मार्च २०१७ च्या 
पत्राप्रमाणे गुहागर पंचायत समितीमध्ये स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या “ चिपळूण तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ” सदस्य गटातील खालील ९ 
सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात विहित नमुन्यातील नोंदवहीत करण्यात आली आहे . 

" चिपळूण तालुका राष्ट्रवादी क्राँगेस पार्टी " गटातील सदस्यांची नावे 
अनुक्रमांक पंचायत समितीचे नाव पंचायत समिती सदस्यांचे नाव 

आघाडी /पक्ष/ गटाचे नाव 
( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . नंदकिशोर दत्तात्रय शिर्के 
श्री . पांडुरंग धाकटू माळी 
श्री . नितीन चंद्रकांत ठसाळे 
श्रीमती रिया राहुल कांबळे 
श्री. विश्वनाथ बाळकृष्ण साळवी 

“ चिपळूण तालुका राष्ट्रवादी क्राँगेस पार्टी " 
श्रीमती पूजा शेखर निकम 
श्रीमती संचिता संदीप केंबळे 
श्रीमती समिक्षा संजय घडशी 
श्री . प्रकाश बाबू कानसे 


Iorsmx5w9val 


चिपळूण 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ . 


प्रदीप पी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१, २०१८ / माघ २६- फाल्गुन २, शके १९३९ ५ 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
( महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चा नियम ३, ४ व ५ ) 
क्रमांक ससाशा / कार्या- १/ जिपपंस / गट स्थापना/ २०१७. - रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण पंचायत समिती मधील १८ सदस्यांची सार्वत्रिक 
निवडणूक माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये झालेली आहे ; 

___ ज्याअर्थी, चिपळूण पंचायत समिती मध्ये एकूण १८ सदस्य आहेत व त्यात राजकीय पक्षांचे संख्याबळ पुढीलप्रमाणे आहे. नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस 
पार्टी- ९, शिवसेना-९ , असे आहे. आणि ; 

ज्याअर्थी, चिपळूण पंचायत समितीमधून शिवसेना या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या ९ सदस्यांनी “ शिवसेना पक्ष चिपळूण पंचायत 
समिती ” या नावाचा पंचायत समिती गट स्थापन केला असलेबाबत कळविले असून , त्यासोबत विहित नमुन्यात माहिती व आवश्यक ते कागदपत्र 
जोडलेले आहेत . 

त्याअर्थी, मी , प्रदीप पी ., जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी असे सूचित करीत आहे की , श्री. राकेश पांडुरंग शिंदे व इतर ९ सदस्य, पंचायत समिती व 
गटनेता , “ शिवसेना पक्ष चिपळूण पंचायत समिती ” सदस्य गट , पंचायत समिती, चिपळूण , जिल्हा रत्नागिरी यांचे दिनांक २ मार्च २०१७ च्या 
पत्राप्रमाणे चिपळूण पंचायत समितीमध्ये स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या “ शिवसेना पक्ष चिपळूण पंचायत समिती ” सदस्य गटातील खालील ९ 
सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात विहित नमुन्यातील नोंदवहीत करण्यात आली आहे. 

" शिवसेना पक्ष चिपळूण पंचायत समिती ” गटातील सदस्यांची नावे 
अनुक्रमांक पंचायत समितीचे नाव पंचायत समिती सदस्यांचे नाव 

आघाडी/ पक्ष / गटाचे नाव 
( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . राकेश पांडुरंग शिंदे 
श्री . सुनिल कृष्णा तटकरे 
श्रीमती ऋतुजा रुपेश पवार 

श्री . प्रताप गणपतराव शिंदे 
चिपळूण श्रीमती धनश्री रविंद्र शिंदे 

“ शिवसेना पक्ष चिपळूण पंचायत समिती " 
श्रीमती दिपाली गंगाराम पवार 
श्री. शरद सखाराम शिगवण 
श्रीमती अनुजा जितेंद्र चव्हाण 
श्रीमती संजीवनी संदीप खापरे 


লি 


arisnxowovol 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ . 


प्रदीप पी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 


भाग एक - अ-( को .वि .पु.)- २ 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१, २०१८ / माघ २६- फाल्गुन २, शके १९३९ 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
( महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, १९८७ चा नियम ३, ४ व ५ ) 
क्रमांक ससाशा/ कार्या-१/जिपपंस / गट स्थापना / २०१७. – रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी पंचायत समिती मधील २० सदस्यांची सार्वत्रिक 
निवडणूक माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये झालेली आहे ; 

ज्याअर्थी, रत्नागिरी पंचायत समिती मध्ये एकूण २० सदस्य आहेत व त्यात राजकीय पक्षांचे संख्याबळ पुढीलप्रमाणे आहे. भारतीय जनता 
पक्ष- २, शिवसेना-१८ असे आहे. आणि ; 

___ ज्याअर्थी, रत्नागिरीपंचायत समितीमधून शिवसेना या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या १८ सदस्यांनी “ शिवसेना रत्नागिरी पंचायत समिती 
पक्ष ” या नावाचा पंचायत समिती गट स्थापन केला असलेबाबत कळविले असून , त्यासोबत विहित नमुन्यात माहिती व आवश्यक ते कागदपत्र 
जोडलेले आहेत . 

त्याअर्थी, मी , प्रदीप पी ., जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी असे सूचित करीत आहे की , श्री . उत्तम उद्धव मोरे व इतर १८ सदस्य, पंचायत समिती व 
गटनेता , “ शिवसेना रत्नागिरी पंचायत समिती पक्ष ” सदस्य गट, पंचायत समिती, रत्नागिरी, जिल्हा रत्नागिरी यांचे दिनांक १० मार्च २०१७ च्या 
पत्राप्रमाणे रत्नागिरी पंचायत समितीमध्ये स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या “ शिवसेना रत्नागिरी पंचायत समिती पक्ष ” सदस्य गटातील खालील १८ 
सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात विहित नमुन्यातील नोंदवहीत करण्यात आली आहे . 

“ शिवसेना रत्नागिरी पंचायत समिती पक्ष " गटातील सदस्यांची नावे 
अनुक्रमांक पंचायत समितीचे नाव पंचायत समिती सदस्यांचे नाव 

आघाडी / पक्ष / गटाचे नाव 
__ ( ३ ) 
श्री . उत्तम उद्धव मोरे 
श्रीमती संजना उदय माने 
श्रीमती मेघना महादेव पाष्टे 
श्री . अभय दत्ताराम खेडेकर 
श्री . शंकर रामा सोनवडकर 
श्री . गजानन कमलाकर पाटील 
श्रीमती रिहाना इरफान साखरकर 

श्रीमती विभांजली विठोबा पाटील 
रत्नागिरी श्रीमती आकांक्षा अनंत दळवी 

“ शिवसेना रत्नागिरी पंचायत समिती पक्ष " 
श्रीमती साक्षी संतोष रावणंग 
श्री . उत्तम लक्ष्मण सावंत 
श्रीमती जयश्री जयंत जोशी 
श्री . ऋशिकेश भालचंद्र भोंगले 
श्री . दत्तात्रय मनोहर मयेकर 
श्री . श्रीमती विधी विलास भातडे 
श्रीमती प्राजक्ता प्रशांत पाटील 
श्रीमती प्रेरणा किशोर पांचाळ 
श्री . सुनिल गोपाळ नावले 


CMM.3w91or22222222 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ . 


प्रदीप पी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ , २०१८ /माघ २६ - फाल्गुन २, शके १९३९ ७ 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
( महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, १९८७ चा नियम ३, ४ व ५ ) 
क्रमांक ससाशा / कार्या-१ /जिपपंस / गट स्थापना/ २०१७. - रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर पंचायत समिती मधील १४ सदस्यांची सार्वत्रिक 
निवडणूक माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये झालेली आहे ; 

ज्याअर्थी, संगमेश्वर पंचायत समितीमध्ये एकूण १४ सदस्य आहेत व त्यात राजकीय पक्षांचे संख्याबळ पुढीलप्रमाणे आहे. भारतीय जनता 
पक्ष-१, शिवसेना-१३, असे आहे . आणि ; 

ज्याअर्थी, संगमेश्वर पंचायत समितीमधून शिवसेना या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या १३ सदस्यांनी “ शिवसेना संगमेश्वर ( देवरुख ) 
पंचायत समिती पक्ष " या नावाचा पंचायत समिती गट स्थापन केला असलेबाबत कळविले असून , त्यासोबत विहित नमुन्यात माहिती व आवश्यक 
ते कागदपत्र जोडलेले आहेत . 

त्याअर्थी, मी , प्रदीप पी ., जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी असे सूचित करीत आहे की , श्री . सुजित विष्णु महाडिक व इतर १३ सदस्य, पंचायत 
समिती व गटनेता, “ शिवसेना संगमेश्वर ( देवरुख ) पंचायत समिती पक्ष ” सदस्य गट ,पंचायत समिती, संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी यांचेदिनांक १० 
मार्च २०१७ च्या पत्राप्रमाणे संगमेश्वर पंचायत समितीमध्ये स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या “ शिवसेना संगमेश्वर (देवरुख) पंचायत समिती पक्ष " 
सदस्य गटातील खालील १३ सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात विहित नमुन्यातील नोंदवहीत करण्यात आली आहे. 

___ “ शिवसेना संगमेश्वर ( देवरुख ) पंचायत समिती पक्ष " गटातील सदस्यांची नावे 
अनुक्रमांक पंचायत समितीचे नाव पंचायत समिती सदस्यांचे नाव 

आघाडी / पक्ष / गटाचे नाव 


( ३ ) 


“ शिवसेना संगमेश्वर ( देवरुख ) पंचायत समिती पक्ष " 


arsmx5wovaaarm 


संगमेश्वर 


श्री . सुजित विष्णु महाडिक 
श्री . सुभाष बाबाराम नलावडे 
श्री . सोनाली रामचंद्र निकम 
श्रीमती प्रेरणा प्रदिप कानाल 
श्री . दिलीप श्रीराम सावंत 
श्रीमती निधी सचिन सनगरे 
श्री . पशुराम गोपाळ वेल्ये 
श्रीमती वेदांती अतिश पाटणे 
श्रीमती सारिका किरण जाधव 
श्री . अजित दिनकर गवाणकर 
श्रीमती शीतल धोंडू करंबेळे 
श्री . संजय बाजीराव कांबळे 
श्री . जयसिंग लक्ष्मण माने 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ . 


प्रदीप पी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 


भाग एक - अ -( को .वि . पु.) - २अ 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१, २०१८ /माघ २६- फाल्गुन २, शके १९३९ 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
( महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, १९८७ चा नियम ३, ४ व ५ ) 
क्रमांक ससाशा/ कार्या-१/ जिपपंस / गट स्थापना / २०१७. - रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा पंचायत समिती मधील ८ सदस्यांची सार्वत्रिक निवडणूक 
माहे फेब्रुवारी , २०१७ मध्ये झालेली आहे ; 

ज्याअर्थी, लांजा पंचायत समितीमध्ये एकूण ८ सदस्य आहेत व त्यात राजकीय पक्षांचे संख्याबळ पुढीलप्रमाणे आहे . भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस -१, शिवसेना- ७ असे आहे. आणि ; 

ज्याअर्थी, लांजा पंचायत समितीमधून शिवसेना या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या ७ सदस्यांनी “ शिवसेना लांजा पंचायत समिती पक्ष " 
या नावाचा पंचायत समिती गट स्थापन केला असलेबाबत कळविले असून , त्यासोबत विहित नमुन्यात माहिती व आवश्यक ते कागदपत्र जोडलेले 
आहेत . 

त्याअर्थी, मी , प्रदीप पी ., जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी असे सूचित करीत आहे की, श्री . संजय वसंत नवाथे व इतर ७ सदस्य , पंचायत समिती 
व गटनेता, “ शिवसेना लांजा पंचायत समिती पक्ष ” सदस्य गट , पंचायत समिती, लांजा, जिल्हा रत्नागिरी यांचेदिनांक १० मार्च २०१७ च्या पत्राप्रमाणे 
लांजा पंचायत समितीमध्ये स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या “ शिवसेना लांजा पंचायत समिती पक्ष ” सदस्य गटातील खालील ७ सदस्यांची नोंद या 
कार्यालयाचे अभिलेखात विहित नमुन्यातील नोंदवहीत करण्यात आली आहे. 

___ “ शिवसेना लांजा पंचायत समिती पक्ष " गटातील सदस्यांची नावे 
अनुक्रमाक पंचायत समिती नाव पंचायत समिती सदस्यांचे नाव 

आघाडी/ पक्ष/ गटाचेनाव 
( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . संजय वसंत नवाथे 
श्रीमती मानसी सिद्धेश्वर आंबेकर 

श्री . श्रीकांत नाना कांबळे 
लांजा श्रीमती दिपाली संदिप दळवी 

“ शिवसेना लांजा पंचायत समिती पक्ष " 
श्रीमती युगंधरा युवराज हांदे 
श्री . अनिल तुकाराम कसबले 
श्रीमती लिला मोहन घडशी 


|u 


r 


- 


us 


) 


रत्नागिरी, 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ . 


प्रदीप पी., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१, २०१८ / माघ २६- फाल्गुन २, शके १९३९ ९ 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

___ अधिसूचना 
( महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चा नियम ३, ४ व ५ ) 
क्रमांक ससाशा /कार्या-१/जिपपंस / गट स्थापना/ २०१७. - रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर पंचायत समिती मधील १२ सदस्यांची सार्वत्रिक 
निवडणूक माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये झालेली आहे ; 

ज्याअर्थी, राजापूर पंचायत समिती मध्ये एकूण १२ सदस्य आहेत व त्यात राजकीय पक्षांचे संख्याबळ पुढीलप्रमाणे आहे. भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस-१, नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी-२, शिवसेना-९ असे आहे. आणि ; 
__ ज्याअर्थी, राजापूर पंचायत समितीमधून शिवसेना या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या ९ सदस्यांनी “ शिवसेना राजापूर पंचायत समिती 
पक्ष " या नावाचा पंचायत समिती गट स्थापन केला असलेबाबत कळविले असून, त्यासोबत विहित नमुन्यात माहिती व आवश्यक ते कागदपत्र 
जोडलेले आहेत . 

त्याअर्थी, मी , प्रदीप पी ., जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी असे सूचित करीत आहे की , श्री. अभिजीत जनार्दन तेली व इतर ९ सदस्य, पंचायत समिती 
व गटनेता, “ शिवसेना राजापूर पंचायत समिती पक्ष ” सदस्य गट , पंचायत समिती, राजापूर , जिल्हा रत्नागिरी यांचे दिनांक १० मार्च २०१७ च्या 
पत्राप्रमाणे राजापूर पंचायत समितीमध्ये स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या “ शिवसेना राजापूर पंचायत समिती पक्ष ” सदस्य गटातील खालील ९ 
सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात विहित नमुन्यातील नोंदवहीत करण्यात आली आहे. 

__ “ शिवसेना राजापूर पंचायत समिती पक्ष " गटातील सदस्यांची नावे 
अनुक्रमाक पंचायत समिती नाव पंचायत समिती सदस्यांचे नाव 

आघाडी / पक्ष / गटाचे नाव 

( ४ ) 
श्री . अभिजीत जनार्दन तेली 
श्रीमती विशाखा विश्वनाथ लाड 

श्रीमती प्रमिला प्रभाकर कानडे 
राजापूर श्रीमती करुणा कमलाकर कदम 

. “ शिवसेना राजापूर पंचायत समिती पक्ष " 
श्री . सुभाष बाबाजी गुरव 
श्रीमती उन्नती सुभाष वाघरे 
श्री . प्रकाश नारायण गुरव 
श्री . प्रशांत प्रकाश गावकर 
श्रीमती अश्विनी गजानन शिवणेकर 


( ३ ) 


oramx5woua 


रत्नागिरी, 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ . 


प्रदीप पी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१, २०१८ / माघ २६- फाल्गुन २, शके १९३९ 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
( महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चा नियम ३, ४ व ५ ) 
क्रमांक ससाशा / कार्या-१/जिपपंस / गट स्थापना /२०१७. – रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी जिल्हा परिषदमधील ५५ सदस्यांची सार्वत्रिक 
निवडणूक माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये झालेली आहे ; 
___ ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्हा परिषदमध्ये एकूण ५५ सदस्य आहेत व त्यात राजकीय पक्षांचेसंख्याबळ पुढीलप्रमाणे आहे. भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस-१,नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी-१५, शिवसेना - ३९ , असे आहे, आणि ; 

___ ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्हा परिषदमधून नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या १५ सदस्यांनी “ रत्नागिरी जिल्हा 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ” या नावाचा जिल्हा परिषद गट स्थापन केला असलेबाबत कळविले असून , त्यासोबत विहित नमुन्यात माहिती व आवश्यक 
ते कागदपत्र जोडलेले आहेत . 
___ त्याअर्थी, मी, प्रदीप पी., जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी असे सूचित करीत आहे की, श्री .विक्रांत भास्कर जाधव व इतर १५ सदस्य, जिल्हा परिषद 
व गटनेता, “ रत्नागिरी जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ” सदस्य गट , जिल्हा परिषद , रत्नागिरी, जिल्हा रत्नागिरी यांचे दिनांक ८ मार्च २०१७ च्या 
पत्राप्रमाणे रत्नागिरी जिल्हा परिषदमध्ये स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या “ रत्नागिरी जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ” सदस्य गटातील खालील 
१५ सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात विहित नमुन्यातील नोंदवहीत करण्यात आली आहे . 

“ रत्नागिरी जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ” गटातील सदस्यांची नावे 
अनुक्रमांक जिल्हा परिषदेचे नाव जिल्हा परिषद सदस्यांचे नाव 

आघाडी /पक्ष / गटाचे नाव 
( ३ ) 


रत्नागिरी 


“ रत्नागिरी जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी " 


Iarsmx5wouaa2xm22 


श्री . विक्रांत भास्कर जाधव 
श्री . प्रमोद बाळाराम जाधव 
श्रीमती नेहा युवराज जाधव 
श्री . मोहन पांडुरंग मुळे 
श्री . सुनिल लक्ष्मण तोडणकर 
श्रीमतीसिद्धी सचिन पवार 
श्रीमती नफीसा हशमत परकार 
श्री . राजेंद्र दत्ताराम आंब्रे 
श्रीमती मिनल मुकुंद काणेकर 
श्रीमती दिशा दशरथ दाभोळकर 
श्रीमती निकीता राजेश सुर्वे 
श्रीमती पुनम संतोष चव्हाण 
श्रीमती नेत्रा नवनीत ठाकुर 
श्री. प्रविण विलास ओक 
श्री . गोपाळ परशुराम आडीवरेकर 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ . 


प्रदीप पी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


क 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१, २०१८ / माघ २६- फाल्गुन २, शके १९३९ ११ 

जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
( महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, १९८७ चा नियम ३, ४ व ५ ) 
क्रमांक ससाशा/कार्या-१/ जिपपंस / गट स्थापना/ २०१७. - रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी जिल्हा परिषद मधील ५५ सदस्यांची सार्वत्रिक 
निवडणूक माहे फेब्रुवारी , २०१७ मध्ये झालेली आहे ; 

ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्हा परिषद मध्ये एकूण ५५ सदस्य आहेत व त्यात राजकीय पक्षांचे संख्याबळ पुढीलप्रमाणे आहे. भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस -१,नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी- १५, शिवसेना- ३९ , असे आहे , आणि ; 

___ ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्हा परिषदमधून नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या १५ सदस्यांनी “ शिवसेना रत्नागिरी 
जिल्हा परिषद पक्ष " या नावाचा जिल्हा परिषद गट स्थापन केला असलेबाबत कळविले असून, त्यासोबत विहित नमुन्यात माहिती व आवश्यक ते 
कागदपत्र जोडलेले आहेत . 


( १ ) 


त्याअर्थी, मी, प्रदीप पी ., जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी असे सूचित करीत आहे की , श्री . उदय विनायक बने व इतर १५ सदस्य, जिल्हा परिषद व 
गटनेता, “ शिवसेना रत्नागिरी जिल्हा परिषद पक्ष ” सदस्य गट, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी, जिल्हा रत्नागिरी यांचेदिनांक ८ मार्च २०१७ च्या पत्राप्रमाणे 
रत्नागिरी जिल्हा परिषदमध्ये स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या “ शिवसेना रत्नागिरी जिल्हा परिषद पक्ष " सदस्य गटातील खालील 
१५ सदस्यांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात विहित नमुन्यातील नोंदवहीत करण्यात आली आहे . 

" रत्नागिरी जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी " गटातील सदस्यांची नावे 
अनुक्रमांक जिल्हा परिषदेचे नाव जिल्हा परिषद सदस्यांचे नाव 

आघाडी / पक्ष / गटाचे नाव 

( ४ ) 
श्री . उदय विनायक बने 
श्री . संतोष सोनु गोवळे 
श्रीमती रेश्मा रमेश झगडे 
श्रीमती चारुता चंद्रकांत कामतेकर 
श्री . अनंत सखाराम करबेले 
श्रीमती स्वप्नाली रोहन पाटणे 
श्री . अरुण गंगाराम कदम 
श्री . सुनिल बाबाराम मोरे 
श्री . अरविंद लक्ष्मण चव्हाण 
श्रीमती दिप्ती दिपक महाडिक 

श्री . विनोद प्रकाश झगडे 
रत्नागिरी श्रीमती सुचिता चंद्रकांत सुवार 

“ शिवसेना रत्नागिरी जिल्हा परिषद पक्ष " 
श्री . बाळकृष्ण श्रीराम जाधव 
श्रीमती ऋतुजा रुपेश खांडेकर 
श्री . महेश राघू नाटेकर 
श्रीमती ऋतुजा राजेश जाधव 
श्रीमती साधना राजेश साळवी 
श्रीमती स्नेहा सुकांत सावंत 
श्री . महेश शांताराम म्हाप 


xrmsw022222222 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ -२१, २०१८ /माघ २६- फाल्गुन २, शके १९३९ 


( ३ ) 


(४ ) 


श्री . परशुराम मारुती कदम 
श्री. प्रकाश धोंडू रसाळ 
श्रीमती देवयानी महेंद्र झापडेकर 
श्रीमती मानसी मंगेश साळवी 
श्रीमती आरती रविकिरण तोडणकर 
श्री. सहदेव देवजी बेटकर 
श्री . संतोष भागोजी थेराडे 
श्रीमती रचना राजेंद्र महाडिक 
श्रीमती माधवी मनोहर गिते 
श्री . रोहन सुभाष बने 
श्रीमती मुग्धा जनक जागुष्टे 
श्रीमती रजनी राजेंद्र चिंगळे 
श्री. चंद्रकांत सोमा मणचेकर 
श्रीमती पुजा सुरेशभाई नामे 
श्रीमती पुजा आदेश आंबोळकर 
श्रीमती स्वरुपा संतोष साळवी 
श्रीमती भारती रामचंद्र सरवणकर 
श्रीमती सोनम संतोष बावकर 
श्री. दिपक तुकाराम नागले 
श्रीमती लक्ष्मी लिलाधर शिवलकर 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१८ . 


प्रदीप पी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


